महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळातर्फे सर्व वैद्यकीय 
आस्थापना व जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन बाबत 
सुविधा पुरविणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सामायिक 
संमतीपत्र व जैव वैद्यकीय कचरा नियमांअंतर्गत 
प्राधिकारपत्रासाठी (Combined Consent and 
BMW Authorization) आकारण्यात येणाऱ्या 
संमतीपत्र शुल्कात सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्र.जेवैक ०७२४/प्र.क्र.५७/तां.क. १ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


. शासन निर्णय क्र.इएनव्ही १०९८/५५९/प्र.क्र.२५९/तां.क.१ दिनांक १० एप्रिळ,२००३. 

. शासन निर्णय क्र.मप्रनिर०११/प्र.क्र.२६/तां.क.२ दिनांक २५ ऑगस्ट, २०११ . 

. केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २८मार्च, २०१६ 
अन्वये निर्गमित केलेले जैव वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०१६. 

४. शासन निर्णय क्र. जैवैक २०२२/प्र.क्र.५६/तां.क.१ दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२२. 


Av AD -O 


प्रस्तावना :- 

जैववैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, १९९८ मधील तरतुदीनुसार सर्व 
वैद्यकीय आस्थापनांनी जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्रासाठी (Authorisation) अर्ज 
करताना सुधारित फी आकारण्याबाबत दिनांक १० एप्रिल, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक 
तत्वे विहीत करण्यात आलेली होती. 


केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २८ मार्च, २०१६ अन्वये 
निर्गमित केलेले जैव वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०१६ जेव वैद्यकीय कचरा निर्माण 
होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय आस्थापनांना व जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या 
प्रकल्प केंद्रांना लागू करण्यात आलेले आहेत. 

तसेच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सन २०१२ पासून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशांन्वये वैद्यकीय आस्थापनांना व जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रकल्प केंद्रांना 
उद्योग या संवर्गात वर्गीकृत केलेले आहे. त्यानुसार सर्व वैद्यकीय आस्थापनांना व जेव वैद्यकीय 
कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रकल्प केंद्रांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जल (प्रतिबंध व 
प्रदुषण नियंत्रण ) कायदा,१९७४ व हवा (प्रतिबंध व प्रदुषण नियंत्रण ) कायदा, १९८१ अन्वये 
संमतीपत्र घेणे बंधनकारक आहे. 


सर्व वैद्यकीय आस्थापनांना व जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रकल्प केंद्रांना 
जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ अन्वये जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्र 
(BMWM Authorisation) आणि दिनांक २५ ऑगस्ट,२०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, जल 
(प्रतिबंध व प्रदुषण नियंत्रण ) कायदा,१९७४ व हवा (प्रतिबंध व प्रदुषण नियंत्रण ) कायदा, १९८१ 


शासन निर्णय क्रमांकः जैवैक ०७२४/प्र.क्र.५७/तां.क. १ 


अंतर्गत संमतीपत्र (Consent) स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याऐवजी “सामायिक संमतीपत्र व जेव 
वैद्यकीय कचरा नियमांअंतर्गत प्राधिकारपत्र” (Combined Consent and BMW Authorization) WIA 
करणे अनिवार्य आहे. वैद्यकीय आस्थापनांना जैव वैद्यकीय कचरा नियमांअंतर्गत प्राधिकारपत्र व 
संमतीपत्र प्राप्त करणे करिता स्वतंत्रपणे शुल्क आकारणी करण्यात येत होती. या शुल्कापैकी 
वैद्यकीय आस्थापनांना जैव वैद्यकीय कचरा प्राधिकारपत्रकरिता देय असलेले प्राधिकारपत्र शुल्क 
दिनांक १० ऑक्टोबर,२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आले आहे. 


इंडियन मेडिकल असोसिएडान आणि महाराष्ट्र नेत्ररोग शास्त्र सोसायटीकडून मालमत्ता- 
आधारित शुल्क हटवून सुलभ शुल्क संरचना लागू करण्याच्या विनंती महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण 
मंडळाला केली होती. त्यामुळे, सर्व वैद्यकीय आस्थापनांना आणि जेव वैद्यकीय कचरा 
व्यवस्थापन केंद्र साठी “सामायिक संमतीपत्र व जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्र” 
(Combined Consent and BMWM Authorization) आकारण्यात येणाऱ्या संमतीश्ुल्कच्या संरचनेचे 
पुनर्मूल्यांकन आणि पुनरावळोकन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय:- 
जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मध्ये अंतर्भूत राज्यातील सर्व वैद्यकीय 
आस्थापना व जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन बाबत सुविधा पुरविणारे प्रकल्प केंद्रांना महाराष्ट्र 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सामायिक संमतीपत्र व जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्र 
(Combined Consent and BMWM Authorization) आकारण्यात येणाऱ्या सुधारित संमतीपत्र शुल्क 
पुढीलप्रमाणे आकारण्यात येईल. 
१. सर्व वैद्यकीय आस्थापना व जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन बाबत सुविधा पुरविणाऱ्या प्रकल्प 
केंद्रांसाठी (राज्य आणि केंद्रीय सरकारी आरोग्य सेवा आस्थापनांव्यतिरिक्‍्त) 


क्रमांक | वैद्यकीय आस्थापना शुल्क (रुपयात) प्रति कार्यकाळ 

( per term) 

| शुन्य रुग्णशाय्या () १०००/- (शुन्य रुग्णशाय्या साठी 
एक कार्यकाळ = तीन वर्ष 

2 9-90 रुग्णशाय्या 2000/- 

3 ११-५० रुग्णझशय्या ५००० /- 

41 ५१-१०० रुग्णशाय्या १५००० /- 

षु १०१-३०० रुग्णशाय्या ५०००० /- 

& 309- ५०० रुग्णडाय्या १००००० /- 

४] ५०१ -१००० रुग्णडशाय्या २००००० /- 

८ ।१०००पेक्षा जास्त रुग्णडाय्या 4,00,000 /- 

९ | पॅथोळॉजिकल प्रयोगशाळा, रक्‍तपेढी, | ५०००/- 

डायग्नोस्टिक सेंटर 
| 9° | o | जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन he | 9,00,000/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः जैवैक ०७२४/प्र.क्र.५७/तां.क. १ 


टीप: संशोधन व विकास कामे (रे & D activities) आणि जे उद्योग जेव वैद्यकीय कचरा निर्माण 
करतात, त्यांनी दिनांक २५ ऑगस्ट,२०११ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या भांडवली 
गुंतवणुकीच्या आधारावर सामायिक संमतीपत्र व जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन 
प्राधिकारपत्र प्राप्त करावे. 


२. राज्य आणि केंद्रीय सरकारी आरोग्य सेवा आस्थापनांसाठी (**) रुग्णडाय्येच्या वर्गीकरणावर 
आधारित संमतीपत्र नि:शुल्क दराने लागू होईल. 


[* - अन्य रुग्णडयय्या आरोग्य सेवा आस्थापने उदा. ABH (FART sl डिस्पेन्यरी 
आएुरकेदिक (FATA आणि TERR, युनानी आणि होयिओफॅथिक क्ल्रिनिक्य आणि डिस्पेन्सरी 
पोळी /क्लरिनिक्स आणि TERIA, अक्युपफंक्वर आणि PERG केंद्र दंत विकित्सा नेत्ररोग 
आणि त्वचा SIs FIR, Tyseley क्लिनिक; रक्‍तदान Rife, नेत्र आणि आरोग्य 
तपासणी RIG, TA संकलन केंद्र.] 


[* - राज्य आणि केद्रीय सरकारी आरोग्य सेवा आस्थापने Sal. सार्वजनिक आरोग्य विशागाचे 
रुग्णालय बाळ आणि TAA PTT, आउुकेदिक आणि BY (PAT, राज्य आणि केंद्रीय परकारचे 
फ्झुवेद्यकीय रुग्णालय कर्मचारी राज्य विमा यहामंडळ, ATARI आरोग्य संस्था, संरक्षण विभाग 
गह विभागाचे रुग्णालये आणि BRAD लॅबोरेटरी AA आणि ओषध TET विथायाच्या संत्रोधन 
आणि विकास क्रिया; शरतीय रेल्के रक्‍तपेळी सार्वजानिक आरोग्य TIT, सरकारी केद्कीय 
यहाविद्यालय आणि रुग्णालये SASL] 


वरील प्रमाणे सुधारित केलेले संमतीपत्र शुल्क हे शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या 
दिनांकापासून लागू होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८२२१२१०३३४७०४ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

R YA KA N T DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2f7c49ac 
520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B89 
46087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.08.22 12:28:31 +05'30' 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय. मुंबई 

२. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) HATA, Hag. 
३.प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), मंत्राळय,मुंबई. 

४.प्रधान सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग), मंत्राळय,मुंबई. 
५.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

६.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका, 

७.सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जैवैक ०७२४/प्र.क्र.५७/तां.क. १ 


८.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 
९.संचालक,आरोग्य सेवा,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१०.संचालक,वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (तां.क.१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


